गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील 
सर्व अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल 
“महापार* या संगणक प्रणालीत 
नोंदविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएफआर-१२१७/प्र.क्र.१३१/तेरा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा : १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. सीएफआर - १२१०/प्र.क्र.४७/२०१०/तेरा, 
दि. १/११/२०११ 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : सीएफआर-१२११/प्र.क्र.२५७/तेरा, 
दि. २/२/२०१७ 
३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : सीएफआर-१२११/प्र.क्र.२५७/तेरा, 
दि. ७/२/ २०१८ 
४. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : सीएफआर-१२१७/ प्र.क्र.१३१/तेरा, 
दि. ६/६/ २०१८ 
प्रस्तावना : 
शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणे याबाबत झासन निर्णय, 
सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. सीएफआर - १२१०/प्र.क्र.४७/२०१०/तेरा,दि. १ नोव्हेंबर,२०११ नुसार एकत्रित सूचना 
निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे दि.२.२.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये “गट-अ” संवर्गातील शासकीय 
अधिकाऱ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी “कार्यमूल्यमापन अहवालाचा” सुधारीत नमुना निश्चित करण्यात आला असून 
सन २०१६-१७ या प्रतिवेदन वर्षापासून निवडक १२ सेवांमधील गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन 
अहवाल “महापार” (MahaPAR) या संगणक प्रणालीद्वारे लिहीण्यात येत आहेत. 


महापार या प्रणालीच्या पुढील टप्प्यामध्ये सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल “महापार” 
(MahaPAR) या संगणक प्रणालीद्वारे नोंदविण्याचा निर्णय दि. ७.२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला. 
तथापि, या शासन निर्णयात सुधारणा करुन दि.६.६.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये त्याच १२ निवडक सेवांमधील 
सर्व गट-ब (राजपत्रीत) संवर्गातील राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे सन २०१७-१८ या प्रतिवेदन वर्षापासूनचे 
कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार या प्रणालीत ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविण्यात येत आहेत. 

आता सन २०१९-२० पासून आणखी काही सेवांतील राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल 
महापार या प्रणालीत ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविण्यात यावे ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुसार 
शासनाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 
शासन निर्णय - 
१) खालील १८ सेवांमधील सर्व गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रीत) संवर्गातील राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे सन 
२०१९-२० या प्रतिवेदन वर्षापासूनचे कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार या प्रणालीत ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविण्यात 


यावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएफआर-१२१७/प्र.क्र.१३१/तेरा 

२) शासन निर्णय, दि.६.६.२०१८ मध्ये नमूद निवडक १२ सेवांमधील व खालील १८ सेवांमधील अधिकारी 
वगळता अन्य सेवेतील गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल सन 
२०१९-२० या प्रतिवेदन वर्षासाठी ऑफलाईन पध्दतीने आणि दि. ७.२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विहित 
केलेल्या सुधारित नमुन्यात लिहिण्यात यावेत. 

३) जे राज्य शासकीय अधिकारी, प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत त्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल सन २०१९-२० 


या वर्षासाठी ऑफलाईन पध्दतीने लिहिण्यात यावेत. 


अ.क्र. [सेवा rare ter विभाग 
a सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सर्व मंडळे) | सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२  । सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
३ | सार्वजनिक बांधकाम (संकल्प चित्र) सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
४ | सार्वजनिक बांधकाम (यांत्रिकी) सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


५  । जलसंपदा (मध्यवर्ती संकल्प चित्र। जलसंपदा विभाग 
संघटना व सर्व प्रादेशिक मंडळे यांसहित) 


६ | आयुर्वेद संचालनालय deere शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
७ | वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
८ | ta वऔषध प्रशासन वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
९ | Heal संचालनालय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
(aa o | उच्च शिक्षण संचालनालय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
वि १ | ग्रंथालय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
१२ | तंत्र शिक्षण संचालनालय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
१३ | नगररचना संचालनालय नगर विकास विभाग 
१४ | नगरपालिका प्रशासन नगर विकास विभाग 
१५ । राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण नगर विकास विभाग 
१६ | आदिवासी विकास आयुक्तालय आदिवासी विकास विभाग 


१७ । आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आदिवासी विकास विभाग 


१८ | कृषी आयुक्तालय कृषी विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएफआर-१२१७/प्र.क्र.१३१/तेरा 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००२२४११५३५१४७०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shaikh Riyajuddin Ibrahim 
: C=IN, o=Government Of Maharas 


Shaikh Riyajuddin * 


5.4.20=9de484ddd07ce81c26ea75089ab6 1 e9adbc861ad9329 


rashtra, ou=General 
epartment, postalCode=400032, 


= 


Ne 


* 2b3867b37f1385d73ef7, 
fa h IM seria INumber=baaeab60224a0bde31177fae3e892917161deb3t 
€86b544dde990e589109e801, cn=Shaikh Riyajuddin Ibrahim 
Date: 2020.02.24 11:56:37 +05'30" 
(रि. इ. ara) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
2 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई (पत्राने) 
५. *प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, (पत्राने) 
६. *प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई /नागपूर/औरंगाबाद खंडपीठ (पत्राने) 
७. *प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई /नागपूर/औरंगाबाद खंडपीठ 
(पत्राने) 
८. मा.अध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव 
९. मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव. 
१०. सर्व विधान सभा/विधान परिषद सदस्य,महाराष्ट्र विधानमंडळ 
११. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव. 
१२.*सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा)मुंबई. 
१३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
१४. विभागीय आयुक्‍त (सवी/जिल्हाधिकारी (सर्व जिल्हे) 
१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद (सर्व) 
१६. विधानमंडळ ग्रंथालय,विधान भवन,मुंबई. 
१७. सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभागप्रमुख/ प्रादेशिक विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख 
१८.सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
१९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई-४०००३२. 
२०. निवडनस्ती,कार्यासन-१३,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


